पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा ता.वसमत 
जि.हिंगोली या प्रकल्पास रु.२६६.१२ कोटी 
इतक्या किंमतीस मुळ प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(२००/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७/१०/२०२३ 
पहावे:- कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छ.संभाजीनगर यांचे 
जा.क्रं 
गोमपाविम/तां-३/नांपामं/पिंपळगाव कुटे/प्रमा/६४४ दि.२०/०१/२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा हा प्रकल्प गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
छ.संभाजीनगर अंतर्गत गोदावरी खोऱ्यातील पूर्णा उपखोऱ्या अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत 
तालुक्यात मौजे पिंपळगाव कुटे गावाजवळ पूर्णा नदीवर सिध्देश्वर प्रकल्पाच्या अधोबाजूस (D/s) ३८.१५ 
कि.मी. अंतरावर प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या निर्मितीमुळे उपलब्ध होणा-या पाण्याने उपशाव्दारे 
लाभधारकांचे स्वखर्चाने सिंचन प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र बंधा-याच्या दोन्ही तिरावर असुन 
हिंगोली जिल्ह्यातील १३५६ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 
समिती, नाशिक यांच्या दि.१८/०८/२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या १७५ व्या बैठकीत रु. २६६.१२ कोटी 
(दरसूची सन २०२२-२३) इतक्या किंमतीच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास सहमती प्राप्त आहे. तसेच 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांनी दि.२५.०५.२०२३ च्या पत्रान्वये सदर प्रकल्पाच्या 
मान्यतेस्तव शिफारस केलेली आहे. 

लघु प्रकल्पांसाठीच्या प्रचलित पाणीसाठा प्रतिसघमी किंमतीच्या मापदंडात सदर प्रकल्प बसत 
नाही. तथापि सदर प्रकल्प आर्थिक परतावा दराच्या मापदंडात बसत आहे. सबब सदर प्रकल्पाचे दरसूची 
२०२२-२३ वर आधारित रु.२६६.१२ कोटी इतक्या किंमतीस मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय 
मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक १६/०९/२०२३ रोजीचे बैठकीत घेतला आहे. 

शासन निर्णय :- 
या विषयावरील विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंत्रीमंडळाने चर्चा केळी आणि पिंपळगाव कुटे 

उच्च पातळी बंधारा ता.वसमत जि.हिंगोली या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची २०२२-२३ वर 
आधारित रु.२६६.१२ कोटी (दोनही सहासष्ठ कोटी, बारा लक्ष फक्‍त) इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी 
एकूण रु. २४३.२७ कोटी व अनुषंगीक खर्च रू. २२.८५ कोटी) खालील अटींच्या अधीन राहून मुळ 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा 
परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 

१) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, cvc तत्वे, वित्तीय मर्यादा, 
विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्‍यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने 
प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी 
जबाबदारी महामंडळाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(२००/२०२३)/ळलपा 


२) सदर प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदा विषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा 
अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या 
प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. 
३) महामंडळाने आवश्‍यक सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची कार्यवाही करावी. 
४) प्रकल्प विहित वेळेत पुर्ण होवून शहोतकरी / लाभार्थांना लाभ होईल या दृष्टीने प्रकल्प विहीत वेळेत 
पुर्ण होण्यासाठी नियोजनानुसार प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच अनुपयुक्‍्त 
सिंचन क्षमता निर्माण होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५) सदर प्रकल्पावर लाभधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात यावी. 
या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष “ ४७०२ ” लहान पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च, ८० - सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००)(०४) 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९९२) लहान पाटबंधारे 
(कार्यक्रम) ५४ गुंतवणूका" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२३/२०२३ कार्यासन १४३४, दिनांक ११/०९/२०२३ 
अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३३१/२०२३ कार्यासन व्यय-१२, दिनांक १३/०९/२०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमती नुसार तसेच सदर शासन निर्णय, दिनांक १६/०९/२०२३ रोजी झालेल्या 
मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार (मा.मुख्य सचिव कार्यालय, साप्रवि, मंत्राळय, मुंबई यांचे पत्र 
दिनांक ०३/१०/२०२३) निर्गमित करण्यात येत आहे. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली मुळ प्रशासकीय मान्यता GU कार्यासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यता नोंदवहीत २६६ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०२७१८१५४०१४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
p RAVI N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 

RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1 3c482974ccf422b154ad321 

9b12b5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B 1081 AE6CC80B0710 
E3FC3826245F60E43248C12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 


Date: 2023.10.27 18:20:40 +05'30' 


(प्रविण कोल्हे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(२००/२०२३)/ळलपा 


८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छ.संभाजीनगर. 
१४. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१५. जिल्हाधिकारी, परभणी. 

१६. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, छ.संभाजीनगर. 

१८.उप सचिव (Pag), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

२०. वित्त विभाग (व्यय- १२), मंत्रालय, मुंबई. 

२१. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

२२. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२३/(२००/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-अ 


पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा ता.वसमत जि.हिंगोली मुळ प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०२३/(२०१/२०२३)/लपा दिनांक:२७/१०/२०२३ चे परिशिष्ट 


(किंमत रू. कोटी) 


अ.क्र उपशिर्ष प्रस्तावित मूळ प्रमा नुसार (दरसूची २०२२- 
२३) 
| 09 | q अ-प्राथमिक ०.७५ 
०२ ब-भूसंपादन १४.८० 
03 क-कामे २१६.६० 
०४ जी-पुल २.६६ 
०५ के-इमारत १.१३ 
०६ एम-वृक्षारोपन ०.०७५ 
०७ ओ-संकिर्ण ०.०७५ 
०८ पी-देखभाल २.१८ 
०९ आर-दळणवळण ५.०० 
एकूण: २४३.२७ 
| ao | अनुषंगीक खर्च २२.८५ 
एकूण: २६६.१२ 


PRAVIN 
SHIVAJI KOLHE 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad13c482974ccf422b154ad3219b12 
b5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B 1081 AE6CC80B07 10E3FC 
3826245F60E43248C12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 

Date: 2023.10.27 18:21:02 +05'30' 


(प्रविण कोल्हे) 


उप सचिव, 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


